ग्रामविकास विभागाकरिता राज्य शासनाकडून प्राप्त निधीतील 
अखर्चित शिलकीवरील व्याज व इतर जमा रकमा याकरीता 
जमेचे नवीन लेखाशिर्ष निर्माण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


ग्राम विकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१०३/वित्त-१ 


बांधकाम भवन, तळमजला, 24 मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक: ०२ जानेवारी, २०२४ 


वाचा :- 


१) महालेखाकार कार्यालय (लेखा व हकदारी),महाराष्ट्र-|, मुंबई यांचे कार्यालयाचे पत्र क्रमांकः 
सं:ख.वि./चा-१/ग्रा.वि.वि./यू.ओ.आर-१०५/२०२३-२४/८५८,दिनांक ०८.११.२०२३. 


प्रस्तावना : 


ग्रामविकास विभागाकरिता राज्य शासनाकडून प्राप्त निधीतील अखर्चित शिलकीवरील व्याज व इतर जमा 


रकमा याकरीता जमेचे नवीन लेखाशीर्ष निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 


ग्रामविकास विभागाकरिता राज्य शासनाकडून प्राप्त निधीतील अखर्चित शिलकीवरील व्याज व इतर जमा 


रकमा याकरीता जमेचे नवीन लेखाशिर्ष पुढीलप्रमाणे निर्माण करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


नवीन लेखाशिर्ष (इंग्रजी) 


ee Other Rural Development 
Programmes 

| Interest or other earnings from 
grantee on unspent balances 


नवीन लेखाशिर्ष (मराठी) 


इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम 


अखर्चित शिलकीवरील व्याज किवा 
इतर जमा रकमा 


(01) Interest 


व्याज 


(01) (02) | Interest on unspent balances | (०१) (०२) | राज्य शासनाकडून प्राप्त निधीतील 
of Funds received from State अखर्चित शिलकीवरील व्याज 
Government 

CRC 0515006901 कायमचा ०५१५००६९०१ 


सांकेतांक 


०२. सदरचा शासन निर्णय हा महालेखाकार कार्यालय (लेखा व हकदारी)-|, महाराष्ट्र यांच्या उक्त वाचा मधील 


अनुक्रमांक १ येथील पत्र तसेच वित्त विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्रमांक ५१८/व्यय-१५, दिनांक २८.११.२०२३ अन्वये प्राप्त 


झालेल्या मान्यतेने व सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


03. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०१०२१७४१००५३२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAJESH PRABHAKAR BHOIR 
RAJ E 5 H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

2.5.4.20=1b7e6616195233808d0e995e9882ef4484 


Pp R A B H A K A R d9f347b08c606d67de4c46aeb159da, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=483E7CEB4E1E9152BBF665505F0B1 
C60A9BE486C39888B389F5CFC9BC7493334, 
B H O | R cn=RAJESH PRABHAKAR BHOIR 
Date: 2024.01.03 15:26:08 +05'30' 
(राजेश भोईर) 
उप सचिव तथा सहसंचाळक गि 
महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


महालेखाकार कार्यालय (लेखा व हकदारी)-|, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

मा. मंत्री (ग्रा.वि.वि.व पं.रा.)यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (ग्रा.वि.वि. व पं.रा.), ग्राम विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव, (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

सहसचिव व उपसचिव (सर्व) ग्राम विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

जिल्हाधिकारी, सर्व. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,उमेद-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान-महाराष्ट्र राज्य,सिडको भवन,५ वा 

मजला,सी.बी.डी.बेलापूर,नवी मुंबई-४०० ६१४. 

९. संचालक,राज्य व्यवस्थापन कक्ष,ग्रामीण गृहनिर्माण,४ था मजला,दक्षिण कक्ष,सिडको भवन, सी.बी.डी.बेलापूर, 
नवी मुंबई-४०० ६१४. 

१०. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

११. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व. 

१३. उप सचिव, वित्त विभाग (व्यय-१५/अर्थ-१७), मंत्रालय, मुंबई. 

१४. निवड नस्ती (कार्यासन वित्त-१), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


(२ GD OM > KC wW A -O 


